शासनाने वितरीत केलेल्या अनुदानापैकी अखर्चित 
निधी खर्च करण्याबाबत--- 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र: संकिर्ण-१०.२१/प्र.क्र.६३/अर्थोपाय 
मंत्रालय, ( मुख्य इमारत) पाचवा मजला, दालन क्र.५०५, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. १६. १०.२०२३. 


वाचा:-१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण - १०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, 
दि.०६.०६.२००८. 

प्रस्तावना :- 

जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना एखाद्या आर्थिक वर्षात 
मुक्‍त केलेला निधी पूर्णपणे खर्च करतांना येणा-या अडचणी लक्षात घेऊन संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये सदर संस्थांना एखाद्या आर्थिक वर्षात मुक्‍त केलेला व अखर्चित राहीलेला निधी 
लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षअखेर पर्यंत खर्च करण्याची अनुमती दिलेली आहे. या व्यतिरिक्त इतर 
शासकीय विभागांना एखाद्या आर्थिक वर्षात वितरीत Hoon निधी त्याच आर्थिक वर्षात ३१ मार्च 
अखेर खर्च करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, वरील कालावधीमध्ये अखर्चित राहीलेला निधी 
शासनाकडे परत करणे बंधनकारक राहील अशा स्पष्ट सुचना उपरोक्‍त शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आल्या आहेत. तथापि, 39 मार्च,२०२३ पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित असलेला परंतु अखर्चित असलेला 
निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ देण्याचे प्रस्ताव वित्त विभागास सादर होत आहेत. याबाबत 
धोरणात्मक निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन TAU :- निर्णय :- 


जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना दि. ३१.०३.२०२२ पूर्वी 
वितरीत केलेला व ३१ मार्च, 2023 पर्यंत अखर्चित असलेला निधी २८ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत खर्च 
करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


२. तसेच जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे वगळून इतर 
विभागांनी दि. 39.03.2023 पुर्वी कोषागारातून आहरित केलेला परंतु बँक खात्यामध्ये अखर्चित 
असलेला निधी खर्च करण्यास दि.२८ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. दिनांक २८ फेब्रवारी, २०२४ नंतर अखर्चित असेलेला निधी विभागांनी ५ मार्च, २०२४ पर्यंत 
शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. सदर मुदतीत प्रशासकीय विभागांनी अखर्चित निधी 
शासनाकडे जमा न केल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या सदर विभागाच्या संबंधित अधिकारी 
यांचेविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०.२१/प्र.क्र.६३/अर्थोपाय 


४. दिनांक २८ फेब्रवारी, २०२४ पुर्वी अखर्चित निधी खर्च होईल या दृष्टिने कामाचे नियोजन 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागातील अधिकारी यांची राहील. 


५. जिल्हापरिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना दि.०१.०४.२०२२ नंतर 
वितरीत केलेल्या निधीसंदर्भात शासन निर्णय दि. ०६.०६.२००८ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही 
करावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१६१८३५००३२०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 

EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1d60828c41033ab 1 da6d64ef17879745d578b334c0Scle 
U M E S H RAO 8151ef933f134060bc, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=BC8833F9E213A7E4DFB9D2B071C9202EA52A040 

54E53B0C1BBF9ESOC90A2CFSC, cn=SANTOSH UMESHRAO, 
GAIKWAD : 

Date: 2023.10.16 18:41:20 +05'30' 

(4. 3. गायकवाड) 
शासनाचे उप सचिव, वित्त विभाग 


प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (सर्व मंत्रालयीन विभाग). 
२) सर्व सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग / सर्व व्यय कार्यासने. 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
४) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 
५) महालेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखा परिक्षा), नागपूर. 
७ संचालक, लेखा व कोषागारे. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / वांद्रे. 

९) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती (अर्थोपाय). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


